व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत अशासकीय 
संस्थांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या 
व्यवसायिक व बिगर व्यवसायिक अशा 
सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी गठीत करण्यात 
आलेली शिक्षण शुल्क समिती बरखास्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजककता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक व्हिओसी२०२०/प्र.क्र.११/कौशल्य-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर,२०२० 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हिओसी-२०१४/प्र.क्र.६६/व्यशि-४ 

दिनांक १२ ऑगस्ट,२०१४ 

२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र 

क्र.८/व्हिओसी/२०२०/५८, दि.१८ नोव्हेंबर,२०२० 

प्रस्तावना :- 
औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादीमुळे 

व्यवसाय शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमात कालानुरूप सुधारणा 
तसेच वाढ करणे तसेच इतर समस्यांबाबत तत्कालीन मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राबविण्यात 
येणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क गठीत करण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या होत्या. 
त्यास अनुसरून वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षण शुल्क समिती गठीत करण्यात 
आली होती. वाचा क्र.२ येथील पत्रान्वये दि.१२ ऑगस्ट,२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
शिक्षण शुल्क समिती व विद्यमान संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली समिती रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला. 
त्यानुसार सदर समित्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दि.१२ ऑगस्ट,२०१४ अन्वये,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत seme संस्थांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या व्यवसायिक व बिगर 
व्यवसायिक अशा सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी गठीत करण्यात आलेली शिक्षण शुल्क समिती तसेच, 
विद्यमान संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
करण्यात आलेली समिती रद्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी२०२०/प्र.क्र.११/कौडाल्य-२ 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०११४५४३१४२०३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE 
D R N AM D EO DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=8db1ca2341132b954db9052b5ef3bd93e7410456 


2. 
KO N DI BA B H OS A L E a96fa70df7ff81c68231fcd3, cn=DR. NAMDEO KONDIBA 
BHOSALE 
(डॉ नाकों .भोसले) 14:58:32 405'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

३) सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद /अमरावती/नागपूर (संचालनालयामार्फत) 

४ सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
(संचालनालयामार्फत) 

५) समितीतील सर्व सदस्य 

६) मा.मंत्री, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

७ मा.राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, 

मुंबई 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव,अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

१४) सचिव,कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई 

१५) सचिव,आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

१६) निवड नस्ती, व्यशि-४ 


८ 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


